होमगार्ड विभागाच्या निरुपयोगी ठरविलेल्या 
याहनांच्या बदली नविन वाहने खरेवीस 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र. एचजीएस २१००/६१०/६६/विशा.८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २००४- 
वाचा :- महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. मस/परिवहन/२०००/३५५३, 
दि.3०.४.२००१ आणि क्र.; मस/परिवहन/२००२/५०९९, दिनांक ५१६.९.२००२. 


शासन निर्णय :- नहाराष्ट्र राज्य होमगार्ड विभागाच्या २७ जिल्ह्यातील २७ वाहने जुनी द निकामी झाल्याने 
दिनांक २३.३.९९ अन्वये निर्लेखित करण्यात आली होती. त्यापैकी ९२ निकामी वाहनांबदली ९१ नविन 
वाहने सन ३९९९ मध्ये खरेदी केली असून, १ वाहन वर्धा, होमगार्ड कार्यालयाकरिता सन २००३ मध्ये 
खरेदी करण्यात आले आहे. उर्वरित 94 Prefer केलेल्या दाहनांपैकी जिल्हा समादेशक, होमगार्ड 
अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, नागपूर, बुलढाणा, घुळे, जालना, नाशिक, रत्नागिरी, 
सातारा, सिंधुदूर्ग या १३ कार्यालयांकरिंता प्रत्येकी एक प्रमाणे एकूण १३ नविन टाटा स्पेशीओ, युरो-९ 
वाहने खरेदी करण्यास य प्रति वाहन रु. ३,१५,०९८/- प्रमाणे एकूण रु. ४०,९४,२७४/- रुपये चाळीस 
लाख शहाण्णव हजार दोनशे चौऱ्याहत्तर फक्त) रकमेच्या खर्चास शासनमंजुरी देत आहे. तसंच मध्यपती 
प्रशिक्षण संरथा, होमगार्ड, घाटकोपर, बृहन्मुंबई या कार्यालयाकरिता टाटा स्पेशीओ युरो-२ प्रकारचे एक 
नविन वाहन खरेदी करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या रु. ३,३५९,५८३/- (रुपये तीत लक्ष एको्णचाळीस हजार 
प्राचशे व्यांऐेशी फक्त) रकमेच्या खर्चास शासन मंजुरी देत आहे. तसेच सदरची. १४ नविन वाहने खरेदी 
करण्याकरिता मंजुर केलेली एक्कम १०० TRE GE करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२ हा खर्च “२०७०-इदर प्रशासनिक सेवा-१०७-होमगार्ड-३० मोटार वाहने" या लेखाशिर्षा 
खाली दर्शविण्यात यावा व तो सन २००३-०४ च्या चालू आर्थिक वर्षांमध्ये नविन aye भाग-९ द्वारे मंजूर, 
करण्यात आलेल्या रु. ९५.९६,०००/- रकमेच्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


3. 'हा शासन रिर्णय वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय) सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
सीआर-९८/२००४/व्यय-८, दिनांक ०६-०२-२००४ अन्वये निर्गमित rr येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( 0 ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष). 
प्रति, 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होसगार्ड. घाटकोपर, मुंबई, 
जिल्हा समादेशक होमगार्ड, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, नागपूर, बुलढाणा, पुळे, 
जालना, नाशिक, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदूर्ग, अकोला] 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-०/२ लेखा व अनुष्षेरता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
Sree कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, नागपूर, बुलढाणा, धुळे, 
जालना, नाशिक, रत्नागिरी, सातारा, fief, अकोला. 
वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, 
गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निदडनस्ती 


